क्रमांक : भाप्रसे-३०२३/प्र.क्र.२६२/२०२३/९ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक :- 39.90.2023. 


Bex व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित यांच्या क्रमांक सिडको/पणन 


गृहनिर्माण )/२०२३/१२७७, दिनांक ११.१०.२०२३ च्या पत्राची प्रत महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील 


अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सिडको मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण-मागणी 


सर्वेक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अग्रेषित. 


२. सदर मागणी सर्वेक्षण योजना (DRS) दिनांक १३.०९.२०२३ पासून प्रारंभ करण्यात आली 


असून सदर योजनेसाठी नोंदणी करणे व नोंदणी शुल्क रू.१,००,०००/ भरण्याची शहोवटची तारीख 


१२.११.२०२३ आहे. 


३. सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११५०७२२२१०७ असा आहे. हे 


पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


A B A S A H E B ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dda6dce16e0293 1d0bcf354ed2558cab31 30bb640d7b4 
92d50c0033f733019, postalCode=400032, st=Maharasht 
B6F74D9AF2E69AEA2F53DF24447EC816F3D101C 
ATMA RAM KAWA LE 430D5DA18001F48C333A60B88, cn=ABASAHEB ATMARAM 


Date: 2023.10.31 15:07:44 +05'30' 


(आबासाहेब आ. कवळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
मंत्रालयाचे सर्व प्रशासकीय विभाग, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
९)सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१०) महसूल व वन विभाग/फ-४, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 
११) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पोलीस मुख्यालय, मुंबई 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१३) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व सांविधानिक व सार्वजनिक उपक्रम, 
१४) सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण प्रशासकीय सुधार व लोकतक्रारी आणि पेन्ठान मंत्रालय, नवी दिल्ली. 


GM SL KC wW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


) 
) 
) 
) 


3) 


ल्ल ह » सिडको 


शहरांचे शिल्पकार 


शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट) मर्यादित 


(सीआयएन - यु ९९९९९ एमएच १९७० एसजीसी - ०१४५७४) 
नोंदणीकृत कार्यालय : 24 —| ७ क| मुख्य कार्यालय : 


'निर्मल' दुसरा मजला, नरीमन पॉईंट, 
2608000.) 


मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक (2 6309438 


नवी Fas Yoo ६१४. 
दूरध्वनी : 00-9 9-22-EEYO ०९०० 


फॅक्स : ००-९१-२२-२२०२ २५०९ 


संदर्भ क्र. सिडको/ पणन( गृहनिर्माण)/२०२३/)22 9- दिनांक ११.१०.२०२३ 
प्रति, 
मा. मुख्य सचिव 
= महाराष्ट्र शासन, 
व GAT मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
XS 
र । = 2 लोकसभा व राज्यसभेतील महाराष्ट्र राज्यामधील खासदार, महाराष्ट्राच्या विधानसभा व 


तील आमदार, सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीश, मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या सर्ब खंडपीठातील विद्यमान न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवेतील 


ee (भारतीय प्रशासकीय सेवा/ भारतीय पोलीस day भारतीय बन aan अधिकारी, 


ष्टी भारतीय विदेश dat ब भारतीय महसुल सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी यांच्याकरिता 
at 0 व गृहनिर्माण - मागणी सर्वेक्षण योजना (DRS). 


मुख्य सचिव दिनांक ०१.०१.२०२० रोजी लोकसभा व राज्यसभेत महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान खासदार, दिनांक 
* 0१५०१.२०२० रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा व विधानपरिषदेतील विद्यमान आमदार, सर्वोच्च 
विद्यमान न्यायाधीश, महाराष्ट्र राज्यात सलग किमान ३ वर्ष सेवा केलेले मुंबई उच्च 
सर्व खंडपीठातील विद्यमान न्यायाधीश, महाराष्ट्र संवर्गात सध्या कार्यरत असलेले अखिल 
LES (भारतीय प्रशासकोय सेवा/ भारतीय पोलीस सेवा/ भारतीय वन सेवा) अधिकारी, 
अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असलेले इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयात व 
भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासकोय सेवा/ भारतीय पोलीस सेवा/ भारतीय वन सेवा) संवर्गात 
विद्यमान न्यायाधीश / कार्यरत अधिकारी, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र असलेले भारतीय विदेश 

सेवा आणि भारतीय महसुल सेवा (प्राप्तीकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग व केंद्रोय उत्पादन शुल्क विभाग) 

यामध्ये सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी यांच्याकरिता गृहनिर्माण योजना राबविण्यास सिडको 
a0 ग, धु ळास आनंद होत आहे. नळ 


“६ 


agen Sepik i | ... ती ~ Wire 12. 
/२ > 


OA reece yrs भ्रष्टाचारासंबंधी कुठल्याही तक्रारीसाठी कृपया या संकेतस्थळाला भेट द्यावी 
4 idco.maharashtra.gov.in दक्षता या लिंकवर क्लिक करावे 


aE 


|] nar 


‘Risa’ भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, 


दूरध्वनी : ००-९१-२२-६७९१ ८१०० 
फॅक्स : ००-९१-२२-६७९१ ८१६६ 


सदर मागणी सर्वेक्षण योजना (DRS) दिनांक १३.०९.२०२३ पासून प्रारंभ करण्यात आली असून 
सदर योजनेसाठी नोंदणी करणे व नोंदणी शुल्क रु. १,०० 000/- भरण्याची शेवटची तारीख १२.११.२०२३ 
आहे. सदर योजनेअंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर, भूखंड क्र.२०, FALL ए, 
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे अंदाजे ३५० सदनिका विकसित करण्याचे प्रस्तावित असून पात्र अर्जदारांना 
सोडत पद्धतीने सदनिका वाटपित करण्यात येणार आहेत. 


या गृहनिर्माण योजनेमध्ये ३ बीएचके आणि ४ बीएचके या प्रकारातील सदनिका असून सदनिकांचे 
चटई क्षेत्रफळ (Carpet Area) हे अनुक्रमे १२७० चौरस फुट ते १८०० URS फुट या दरम्यानचे आहे. सदर 
गृहसंकुलामध्ये सर्व सोयी सुविधांनी सुसज्ज असे क्लब हाउस, मुलांसाठी क्रोडांगण, उद्याने, स्विमिंग पूल, 
इनडोर आणि आउटडोर गेम्स, मिनी ऑडिटोरियम, अँम्फीथिएटर, सीसीटीव्ही व सुरक्षेच्या उपाययोजना इ. 
अत्याधुनिक सुविधा असणार आहेत. 

आपणांस विनंती करण्यात येते को, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व भा.प्र.से अधिका-यांना मागणी 
सर्वेक्षण (DRS) योजनेबाबतची माहिती देऊन त्यांना यामध्ये सहभाग घेऊन योजनेचा लाभ घेण्याबाबत 
कळविण्यात यावे. सदर योजनेबाबत अधिक माहिती a लाभ घेण्यासाठी कृपया 
https://drs.cidcoindia.com या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, ही विनंती. 

सदर योजनेसाठी पात्रतेच्या अटी ब योजनेची माहिती पुस्तिका सोबत जोडण्यात येत आहे. 


धन्यबाद 
सोबत: वरीलप्रमाणे 
आपला विश्‍वासू, 
मि: वळल्या 


१॥।०| ट्क 
खान) 
महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण), सिडको 


General Manager (Marketing) 
CIOCO LTD. 


E Criteria and the scheme conditions for the Demand Registration 
Scheme are as TONOWS: follows: 


ocnent\ oe 


A. Eligibile Categories Categories: 
This Demand Registration scheme is only for the following eligible categories: 

4. The sitting MPs in Loksabha & Rajyasabha as on 01.01.2020, who are 
representing the State of Maharashtra. 

2. The sitting MLAs & MLCs of Maharashtra state as on 01.01.2020. 

3. All sitting Judges of the Supreme Court. 

4. Sitting judges of all benches of the Bombay High Court shall be eligible, 
provided they have served in the state of Maharashtra for a minimum of 3 
continuous years, preference shall be given to those having Domicile of 
Maharashtra State. 

5. Sitting Judges of other State High Courts having Domicile of Maharashtra 
State. 

6. Serving All India Services officers (IAS, IPS & IFS) of Maharashtra cadre. 

7. Serving All India Services Officers (IAS/IPS/IFS) in other state cadre 
having Domicile of Maharashtra State. 

8. Officers of the Indian Foreign Service having Domicile of Maharashtra 
State. 

9. Serving Indian Revenue Service (IRS) Officers of Income tax, Customs 
and Central Excise Department having Domicile of Maharashtra. 

B. Exclusions: 


eS 


The following are not eligible for this Demand Registration scheme: 


a) Those Applicants who have availed the benefits available under 
Government Housing Schemes mentioned in Government of Maharashtra 
GRs, except those applicants who want to avail the option of upgradation 
as per the provisions of the said GR. However the allotment letter shall 
only be issued after acceptance of such surrender of old tenement/plot by 
the Competent Authority. 


b 


— 


Those applicants who own a house in Navi Mumbai project area (areas 
under jurisdiction of Navi Mumbai Municipal Corporation, Panvel 
Municipal Corporation, Uran, Ulwe and Dronagiri) in his/her or spouse/ 
dependent children’s name. 


All applicants shall submit Affidavit in this regard at the time of document 
verification. 


C. Terms and Conditions of the terms and Conditions of the scheme: 


1. Plot Location: Plot no 20, Opp NMMC HQ Building, Palm Beach Marg, 
sector 15A, CBD Belapur, Navi Mumbai 

2. This scheme will be comprised of approximately 350 Apartment of the 
following types:- 

Apartment | Tentative Apartment 

Area 


Tentative | Tentative 
Built up 
area 

(sq.ft) (sq.ft) 


1 3 BHK 1150 sqft + 120 150 2223 1270 
शि optional sqft deck eee ee 
2 |4BHK 1600 sqft + 200 saft 200 3150 1800 
Al ial [नक 


Approx. 
no of 
tenements 


3. Each Apartment shall have parking. 


4. The layout will have the following amenities- 


|i ClubHouse Cd House 


iii. Garden with children’s play | ix. Card Room 
areas, yoga center etc inden 


5. The tentative rate for the tenement shall be as follows- . 


Sr. | Apartment | Carpet Area | Indicative Rate Indicative Sale price 
SBHK | 1270 | 248 Crs 
3.47 Crs 


6. The price as well as carpet area indicated are tentative and are likely to change 
as and when the scheme is finalized. 


7. The successful allottees shall not be permitted to transfer /sell the said 
apartments within a period of 3 years from the date of agreement or date of 
Superannuation of the applicant whichever is later. 


ay) 


E There will be no extra charges for floor rise. 


9. Applicants interested in the scheme shall have to make online payment of 
Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only) as Booking amount at the time of 
Registration of the Scheme. 


10.Only those applicants who pay the Booking amount shall be eligible for the 
Lottery. 


11.The payment schedule for remaining installments shall be as per RERA and 
shall be communicated after actual launch of the housing scheme. 


42. After finalization of the scheme, more importantly the layout plans, floor plans, 
price, carpet areas, amenities etc. if the applicant desires to exit the scheme, 
then Booking amount will be refunded after deduction of administrative charges 


of Rs. 1000/-. 


143.The Demand Registration Scheme shall be open for registration from 
13.09.2023 to 12.11.2023. 


14. The entire process of Registration of Demand and payment of booking amount 
shall be completely online. The online Form will be accessible only to the 


specified categories. 


15.The Applicant shall submit the necessary Declarations and Affidavits as and 
when required. 


16. The applicant shall agree to the disclaimers in the online registration form. 


17.After analyzing the actual demand received, the list of eligible applicants will be 
declared and a lottery will be conducted for allotment of the tenements. 


Contact Persons:- 


Name of Officer Mobile Number 


Shri Himanshu Shekhar, System Manager, CIDCO /9322917311 | 
2 


2 Shri. Shrinivas Mokalikar, Marketing Manager (Housing), CIDCO | 9511284669 


Shri Faiyaz Khan, General Manager (Housing), CIDCO 91 67399910 


